सहायक वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) 
संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक: एमएफएस-२०२०/प्र.क्र.१०६ (भाग-१)/ फ-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १८ फेब्रुवारी, २०२२. 


शासन Beat :- 


सन २०२०-२१ वर्षाच्या निवडसूचीमधून वनक्षेत्रपाल, गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांना 
सहायक वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) या संवर्गात पदोन्नती देण्यास सक्षम प्राधिकाऱ्यांची 
मान्यता प्राप्त झाळी आहे. त्यानुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात खालील अधिकाऱ्यांना 
वनक्षेत्रपाल, गट-ब संवर्गामधून सहायक वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) या संवर्गात पदोन्नतीने 
पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिका-यांचे नाव जात प्रवर्ग वाटप । पदोन्नतीने पदस्थापना | ]ोरा 
झालेला 
महसूली 
विभाग 
zi २ 3 (oe 1 | & 
7 श्री. इच्छांत शांताराम कांबळी, | इमाव कोकण-२ सहायक वनसंरक्षक | रिक्‍त 
वनक्षेत्रपाल (संरक्षण व (सांख्यिकी) ठाणे वनवृत्त, | पदी 
अतिक्रमण निर्मुलन) रोहा वन ठाणे 
विभाग, रोहा, जि. रायगड 
2 श्री. जयराम दुलबा गोंदके, ।अ.ज. नाशिक । सहायक वनसंरक्षक | रिक्‍त 
वनपरिक्षेत्र अधिकारी, (रोहयो व कॅम्पा) | पदी 
(सामाजिक वनीकरण) अहमदनगर वन विभाग, 
श्रीरामपूर जि. अहमदनगर अहमदनगर 
३3 श्री. साईनाथ गंगाधरराव अ.ज. अमरावती | सहायक वनसंरक्षक रिक्त 
नरोड, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, (प्रादेशिक व वन्यजीव) । पदी 
सामाजिक वनीकरण, पुसद वन विभाग, पुसद 
कळमनुरी, सामाजिक 
वनीकरण विभाग, हिंगोली 
४ श्रीमती लता बाळासाहेब तौर, | खुला औरंगाबाद | सहायक वनसंरक्षक-२ । रिक्‍त 
वनक्षेत्रपाळ, सामाजिक (सामाजिक वनीकरण । पदी 
वनीकरण औरंगाबाद औरंगाबाद, विभागीय 
वन अधिकारी यांचे 
कार्यालय 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-२०२०/प्र.क्र.१०६ (भाग-१/ फ-८ 


५ श्रीमती योगिता अशोक विमाप्र पुणे | सहायक वनसंरक्षक Rea 
सोनवणे (आदिती अतुल (संशोधन) पुणे, पदी 
कोदे), वनक्षेत्रपाल, सावप, वनसंरक्षक (संशोधन) 
भोर, जि. पुणे पुणे यांचे कार्यालय 

& श्री.दिेपक आत्मारात पवार, । अ.ज. पुणे | सहायक वनसंरक्षक रिक्त 
वनक्षेत्रपाल, (प्रसिध्दी व (वनीकरण, कॅम्पा व पदी 
माहिती, वने) पुणे विभागीय ईकोटुरिझम) पुणे 
वन अधिकारी, (प्रसिध्दी व 
माहिती, वने) पुणे 

७ | श्रीमती संध्या सुधीर डोके, । खुला औरंगाबाद | सहायक वनसंरक्षक रिक्त 
वनपरिक्षेत्र धिकारी (सामाजिक वनीकरण), | पदी 
हिमायतनगर नांदेड वन हिंगोली 
विभाग, नांदेड 

८ | श्री.उमेश मल्लीनाथ खुला नाशिक | सहायक वनसंरक्षक | रिक्‍त 
बिराजदार, वनपरिक्षेत्र (मृदसंधारण व कॅम्पा) | पदी 
अधिकारी, सामाजिक जळगांव वन विभाग 
वनीकरण उमरगा, विभागीय 
वन अधिकारी, सामाजिक 
वनीकरण विभाग, 
उस्मानाबाद 

९ | श्री.महेश भगवान चोपडे, भ.ज.(क) | नागपूर | सहायक वनसंरक्षक | रिक्‍त 
वनपरिक्षेत्र अधिकारी, उत्तर (प्रादेशिक व वन्यजीव) | पदी 
देवरी, गोंदिया ब्रम्हपुरी 

i श्री.मनोज अशोक धनविजय, । अ.जा. नागपूर | सहायक वनसंरक्षक | रिक्‍त 
वनक्षेत्रपाल, सामाजिक (आरा गिरणी) कक्ष-१६, | पदी 
वनीकरण, परिक्षेत्र राहुरी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
सामाजिक वनीकरण विभाग, कार्यालय, नागपूर 
अहमदनगर 

१ १ | श्री.अशोक प्रल्हादराव पवार, | विमाप्र नागपूर सहायक वनसंरक्षक | रिक्‍त 
वनपरिक्षेत्र अधिकारी, (वन्यजीव) भामरागड वन | पदी 
सामाजिक वनीकरण हदगाव, विभाग, स्थित आल्लापल्ली 
विभागीय वन अधिकारी, 
सामाजिक वनीकरण विभाग, 
नांदेड 

१२ श्रीमती भाग्यश्री मंचकराव  । भ.ज. (क) | कोकण-२ | सहायक वनसंरक्षक | रिक्‍त 
पोले, वनपरिक्षेत्र अधिकारी (वनीकरण व वन्यजीव) | पदी 
(कार्य आयोजना) नाशिक शहापूर वन विभाग, 

शहापूर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-२०२०/प्र.क्र.१०६ (भाग-१/ फ-८ 


१३ | श्रीमती वर्षाराणी राजाराम ।भ.ज. (ड) | कोकण-१ | सहायक वनसंरक्षक | रिक्‍त 
खरमाटे, वनपरिक्षेत्र (प्रादेशिक व कॅम्पा) | पदी 
अधिकारी, गस्ती पथक ठाणे सांवतवाडी वन विभाग 

१४ | श्री. अरविंद आर. जोशी, खुला औरंगाबाद | सहायक वनसंरक्षक | रिक्‍त 
वनपरिक्षेत्र अधिकारी, (प्रादेशिक) परभणी पदी 
सालेघाट, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, 
नागपूर 

१५ | श्री. सतिष निवृत्तीनाथ इमाव अमरावती | उपसंचालक (शिक्षण-१) | रिक्‍त 
गुल्हाणे, वनपरिक्षेत्र वन प्रशिक्षण संस्था | पदी 
अधिकारी, वनसंशोधन केंद्र चिखलदरा 
परतवाडा, जि. अमरावती 

१६ | श्री. भिकाजी देऊ गायकवाड, | अ.जा. =| कोकण-१ | सहायक वनसंरक्षक | रिक्‍त 
वनक्षेत्रपाल, सामाजिक (रोहयो व कॅम्पा) जव्हार | पदी 
वनीकरण, परिक्षेत्र पेण वन विभाग, जव्हार 
रायगड 


२. 


aie अधिकाऱ्यांना सहायक वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) या संवर्गात निव्वळ 


तात्पुरत्या स्वरुपात खालील अटींच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


i) 


ii) 


मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी Re याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४/०८/२०१७ 
रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या 
विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या निर्णयाच्या अधिन राहून तसेच सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या दि.०७/०५/२०२१ च्या शासन निर्णयामधील सुचनांनूसार निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


वरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नती ही सहायक वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) संवर्गाच्या 
अंतिम जेष्ठतेच्या व त्यामध्ये होणाऱ्या बदलांच्या अधीन राहील व या पदोन्नतीमुळे वरील 
अधिकाऱ्यांना सदर पदोन्नतीच्या दिनांकापासून जेष्ठतेचा हक्क मागता येणार नाही. 


॥) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 


निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाजेष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार 
नाही. 


४ महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन), नियमावली २०२१ मधील नियम 2 (ड) मधील 


v) 


तरतुदीनुसार, पदोन्नतीने नियुक्‍ती होणाऱ्या सदर अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीचे आदेशा 
निर्गमित झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या विहित मुदतीमध्ये रुजू होणे आवश्‍यक 
राहील. 


शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३१०/का-१२, 
दि.१५/१२/२०१७ मधीळ तरतुदीनुसार विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीच्या 
दिनांकाला निलंबित आहेत किंवा त्यांचेविरुद्ध शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीच्या 
अनुषंगाने दोषारोप बजावून शिस्तभंग विषयक कार्यवाही चाळू झालेली आहे किंवा या 

पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-२०२०/प्र.क्र.१०६ (भाग-१/ फ-८ 


अधिकार्‍्यांविरूद्ध फौजदारी आरोपाचे न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित आहेत अज्ञा 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या प्रकरणात विभागीय पदोन्नती समितीने त्यांची गोपनीय 
अभिलेखाच्या व इतर सेवाप्रवेश नियमाच्या तरतुदींच्या अनुषंगाने पात्रता तपासली 
असून या अधिकार्‍्यासंदर्भात विभागीय पदोन्नती समितीने केलेले मुल्यमापन आणि 
दिलेली प्रतवारी स्वतंत्र पाकीटात मोहरबंद करून ठेवण्यात आली आहे.सद्या 
निवडसूचीतीळल ज्या अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरु अथवा प्रलंबित नाही त्यांना 
पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

vi) सदर अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली तात्पुरती पदोन्नती कोणतीही पुर्व सूचना वा नोटिस 
न देता रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 


vi) सदर पदोन्नती मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मा.उच्च न्यायालय व 
मा.सर्वोच्च न्यायालय इत्यादी ठिकाणी सहायक वनसंरक्षक या संवर्गातून अथवा 
विभागीय वन अधिकारी संवर्गाच्या जेष्ठतेबाबत याचिका दाखल असल्यास, सदर 
प्रलंबित याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील. 


३. सदर पदोन्नत अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदोन्नतीने पदस्थापनेचे आदेशा 
प्राप्त झाल्यापासून तात्काळ पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. सदर अधिकारी 
कार्यमुक्त केल्यानंतर विहित मुदतीत ते पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत, तर त्यांना 
सदर पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहित धरुन शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
दि.३०/०४/१९९१ व दि.१२/०९/२०१६ मधील नमूद तरतुदीनुसार शासनस्तरावरुन त्यांची पदोन्नती 
रद्द करण्यात येईल. तसेच पदोन्नती नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत 
सहायक वनसंरक्षक पदाचा १२/२४ वर्षाचा लाभ दिला असल्यास तो तात्काळ थांबविण्यात यावा व 
त्यांना सहायक वनसंरक्षक संवर्गात प्रत्यक्ष पदोन्नतीनंतर रुजू झाल्यानंतर पदोन्नतीचा लाभ देण्यात 
यावा. 


४. पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्याने सहायक वनसंरक्षक या पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्यावर 
वेतन निश्चितीचा विकल्प तात्काळ द्यावा. असा विकल्प न दिल्यास, त्यांची वेतन निश्चिती महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (वेतन) नियमावली १९८१ मधील नियम क्र.११ (१) (ए) नुसार पदोन्नतीचा दिनांक 
विचारात घेऊन करण्यात यावी. 


५. हे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. सदर पदोन्नतीने पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यांस 
नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीच्या पदावर हजर होण्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच 
संबंधित अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या पदावर हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले 
आणि ते पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत संबंधित 
नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी शासनास ananda.shendge@nic.in या ई-मेल संकेतस्थळावर त्वरीत 
कळवावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-२०२०/प्र.क्र.१०६ (भाग-१/ फ-८ 


द. 


सदर WA आदेशा » महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२०२१८१७२००३६०१९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANANDA SHANKAR 
SHENDAGE 
(आनंदा शोंडगे) 
अवर सचिव, 
महसूल व वन विभाग 


मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, म.रा., पुणे. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), पुणे 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन - दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


८. सर्व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक /सर्व मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक / वन्यजीव) 


१०, 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 


१६ 


महालेखापाल, पमहाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर 
सर्व वनसंरक्षक, सर्व उपवनसंरक्षक 

मा.राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.-१२), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

संबंधित अधिकारी / प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), म.रा.नागपूर यांचे मार्फत. 
. निवड नस्ती (फ-८ कार्यासन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


